अनलॉक प्रक्रियेंतर्गत शिवभोजन केंद्र 
चालू ठेवणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र.१८६/नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जून, २०२१. 


वाचा :-१) शासन निर्णय क्र. शिभोथा -२०१९/प्र. क्र. ५१/नापु-१७, दि. ०१ जानेवारी, २०२० 
२) शासन निर्णय क्र. शिभोथा -२०१९/प्र. क्र. ५१/नापु-१७, दि.१८ फेब्रुवारी, २०२० 
३) शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र. १३२/नापु-१७, दि. ३१ मार्च, २०२१ 
४) शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र. १८६/नापु-१७, दि. ०६ एप्रिल, २०२१ 
५) शासन निर्णय क्रमांक. शिभोथा-२०२०/प्र.क्र.१३२/नापु-१७, दि. १५ एप्रिळ, २०२१ 
६) महसूल आणि वने, आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन विभागाचा आदेशा, दि.०४, जून २०२१ 
शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्र. ६ अन्वये राज्याचे पाच स्तर (levels) करून राज्यात अनलॉकची प्रक्रिया सुरू करण्यात 
आली आहे. त्यानुषंगाने शिवभोजन केंद्राबाबत खालीलप्रमाणे सूचना याद्वारे देण्यात येत आहेत. 


स्तर १ स्तर २ स्तर३  ।स्तर४वस्तर५ 
स्वरुप नेहमीप्रमाणे ५० % क्षमतेने ५०% क्षमतेने । फक्त पार्सल 
सुविधा 
वेळ सकाळी ११.०० ते| सकाळी ११.०० ते दुपारी । सकाळी 49.00] सकाळी ११.०० 
दुपारी ४.०० ४.०० ते दुपारी ४.०० | ते दुपारी ४.०० 
पार्सल सुविधा नाही नाही नाही होय 


याशिवाय- 

१) ज्या ठिकाणी पार्सल सुविधा सुरु असेल अशा ठिकाणी शिवभोजन केंद्रावर 
निर्जंतुकीकरणाच्या नियमांचे पालन करुन शिवभोजन केंद्रातून पार्सल सुविधेद्वारे (18166 
away) ग्राहकांना शिवभोजन उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 

२) सदर वेळेत कोणताही लाभार्थी शिवभोजनाविना परत जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

३) कोणत्याही सबळ कारणांशिवाय शिवभोजन केंद्र बंद राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

४) संपूर्ण शिवभोजन केंद्राचे दररोज निर्जतूकीकरण करावे. 

५) शिवभोजन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी तसेच पार्सल घेण्यासाठी आलेल्या ग्राहकाने मुखपट्टी 
(मास्क) वापरणे बंधनकारक राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः शिभोथा २०२०/प्र. क्र.१८६/नापु-१७ 


६) शिवभोजन केंद्रावर सामाजिक अंतराच्या नियमांचे PAI पालन करावे. 

७ शिवभोजन तयार करणाऱ्या तसेच वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वारंवार साबणाने हात 
धुवावेत. 

८) खोट्या नावाने तसेच तीच-ती लाभार्थ्यांची छायाचित्रे शिवभोजन अँपवर टाकली जाणार 
नाहीत याची खबरदारी शिवभोजन केंद्र चालकाने घ्यावी. 

९) सर्व शिवभोजन केंद्रांची पुरवठा यंत्रणेद्वारे या महिन्यात किमान एक वेळ काटेकोर तपासणी 
करण्यात यावी. 


सर्व उपनियंत्रक शिधावाटप, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व तहसीलदार 
यांनी सदर बाब तात्काळ शिवभोजन केंद्र चालकांच्या निदर्शनास आणून त्याची अंमलबजावणी करावी व त्यास 
व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६१७१५२८२१५२०६ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Charushila Chandrakant Tambekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil Supplies and 


C h a r u ५ h | | वे Protection Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=332dfd6e6db0a06570cca2519c39add2bebc7d207b3405d1 1647 
4330d0a9e014, 


C h a n d fa ka n t Ta aa b e ka r serialNumber=2b0496c0c21 Sas feOctsz2ec3 aed टा 20ic3 1876892 


1b1422e313820a2, cn=Charushila Chandrakant Ti 
Date: 2021.06.21 16:00:53 +05'30' 


(चारुशीला तांबेकर ) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा.मंत्री (अनापुवग्नास) यांचे खाजगी सचिव 

2) मा. राज्यमंत्री (अनापुवग्रास) यांचे खाजगी सचिव 

3) सचिव (अनापुवग्रासं) यांचे स्वीय सहाय्यक 

४ सर्व जिल्हाधिकारी 
) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


o~ 


4 
६) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, मुंबई 
७) सर्व उपायुक्‍त पुरवठा 

८) सर्व उपनियंत्रक 

९) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१०) सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
११) सर्व तहसीलदार 

१२) निवड नस्ती (नापु-१७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


